कोविड-१९ उपाययोजनांतर्गत औषधी व सर्जिकल 
बाबींची खरेदी मे. हाफकिन महामंडळाकडून 
करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०९ मार्च २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. २४०/उद्योग-४, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय क्रमांक. कोविड-२०२०/प्र.क्र.२६८/प्रशा-२, दिनांक २०.११.२०२० 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/औषधी 
खरेदी/सुप्रमा/कोविड-१९/औखक/१२८६९/२०२१, दि. २३.०९.२०२१. 
५) व्यवस्थापकीय संचालक, मे. हाफकिन महामंडळ यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.१२२१९/हाफकिन/खरेदी कक्ष/कोविड-१९/प्रशासकीय मान्यता/२०२१-२२, 
दिनांक २६.११.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


कोविड-१९ उपाययोजनांतर्गत शासकीय वैद्यकीय / आयुर्वेद महाविद्यालय व संलग्नित 
रूग्णालयांसाठी लागणाऱ्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद एकूण ६६ अत्यावःयक औषधी व सर्जिकल 
साहित्य, रसायणे व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी मे. हाफकिन महामंडळाकडून करण्यासाठी 
शासनाच्या संदर्भ क्र. ३ वरील दिनांक २०.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. १०७.४७ कोटी 
इतक्या LIHAT प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच सदर खरेदी प्रक्रिया ही उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमुद विहित कार्यपध्दतीचे पालन करुन 
करण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४.४.३.१ मधील तरतूदीनुसार ०९ बाबींचे दर हे प्रशासकीय 
मान्यतेच्या दरापेक्षा १० टक्क्याहून जास्त आल्याने, सदर बाबींच्या वाढीव दरास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८/प्रशासन-२, दिनांक ०९ मार्च २०२२ 


शासन निर्णय:- 


कोविड-१९ उपाययोजनांतर्गत अत्यावःयक औषधांची खरेदी मे. हाफकिन महामंडळाकडून 


करण्यास झासनाच्या संदर्भ क्र. 3 Wes दिनांक 20.99.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद एकूण ६६ अत्यावयक औषधी व 
सर्जिकल साहित्य, रसायणे व उपकरणे इत्यादी बाबींपैकी ०९ बाबींचे दर हे उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४.४.३.१ मधील तरतूदीनुसार 
प्रशासकीय मान्यतेच्या दरापेक्षा १० टक्क्याहून जास्त आळे असल्याने, उक्त ०९ अत्यावःयक औषधी व 
सर्जिकल साहित्य, रसायणे व उपकरणे इत्यादी बाबींच्या खाळील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे वाढीव 
दरास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | शासनाच्या संदर्भ क्र.३ नाव यापुर्वी मान्यता | वाढीव/ 
क्र. | वरील दि. दिलेले सुधारित दर 
२०.११.२०२० च्या प्रशासकीय दर (रुपये) 
शासन निर्णया (रुपये) 
सोबतच्या परिशिष्ट अ 
मध्ये नमुद क्रमांक 
ea १२ Sterile Gloves size 6.5 १७ २३.७२ 
२ १३ Sterile Gloves size 7 १७ 23.92 
3 १४ Sterile Gloves size 7.5 १७ २३.७२ 
छु २९ Disposable Syringe 20 3.48 ४.१० 
प्‌ BQ a flow १५ २४.२२ 
नि BY Inj. Ceftriaxone 1 gm ११.७७ १३.२१ 
9 ¥(9 Inj. Insulin Plain 40 IU ५६.६४ ९७.४८ 
८ BS Inj. Roccuronium १४१ २१३.४१ 
९ ४९ Inj. Attracurrium २४.१९ ३७.४६ 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दि. १७.०४.२०१५ अन्वये 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक ७ अनुसार 
विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८/प्रशासन-२, दिनांक ०९ मार्च २०२२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१५२४४९७४१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO : 
JOGDAND esses 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
४. व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन महामंडळ, मुंबई. 
५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
६. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
७. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
१०. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


